श्री.नेतीन वामनराव वाडकर, उप अधीक्षक 
भूमि अभिलेख, तुळजापूर, जि.धाराशिव 
यांच्या बदलीने पदस्थापनेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांक: प्रतिनि-१०२३/प्र.क्र.४३६/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक: ०७ जून,२०२४. 


संदर्भ:- १) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी चिंचवड क्षेत्र, पुणे यांचे पत्र, जा. क्र.झोपुप्रा/आस्था/ 

१३१७/२०२३, दि.१४.०७.२०२३ 

२) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या. १२, 

दि.१६.०२.२०१८. 

शासन आदेठा : 
श्री.नितीन वामनराव वाडकर, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, तुळजापूर, जि.धाराशिव यांनी संदर्भ 

क्र.१ येथील पत्राच्या अनुषंगाने केलेल्या विनंतीस अनुसरुन संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयातील तरतुदी व 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील नियम ४(४ व 
४(५॥) तरतुदीअन्वये, नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने उप अधीक्षक 
भूमि अभिलेख (गट ब- राजपत्रित) संवर्गातील त्यांची अधिकार्‍याची रकाना क्र.४ येथे नमूद पदावर बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नावा | सध्या धारण करीत असलेले | बदलीने पदस्थापनेचे पद/ठिकाण 
पद 
4 | २ ३ 1४ | 
- श्री.नेतीन वामनराव । उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, 
वाडकर तुळजापूर, जि.धाराशिव झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे 
व पिंपरी चिंचवड क्षेत्र, पुणे. 


2, जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (ART), पुणे यांनी, वरील अधिकाऱ्यांना नवीन 
पदस्थापनेच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

३. संबंधीत stare नवीन पदस्थापनेच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त 
केले आणि ते नवीन पदस्थापनेच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाळे याबाबत शासनास 
५०8६.0(8॥8॥॥8/951॥9.9०५.॥॥ या ई-मेल आयडीवर त्वरित कळवावे. 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यास झासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत, असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


शासन Seal क्रमांकः प्रतिनि-१०२३/प्र.क्र.४३६/ई-६ 


ष्‌. 


सदरहू बदली आदेझानुसार तात्काळ नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 


प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 
१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०६०७१२५७५१२८१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति: 


Wd:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY 
SHANKARRAO INGLE 


(संजय इंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे. 


१) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

२) स्वीय सहायक,अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) स्वीय सहायक,अप्पर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे. 

५) उपसंचालक भूमि अभिलेख, छत्रपती संभाजीनगर प्रदेश, छत्रपती संभाजीनगर. 

४)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

५अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

६) श्री.नितीन वामनराव वाडकर, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, तुळजापूर, जि.धाराशिव 
(द्वारा-जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (ART), पुणे) 

७) कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


